RNI No. MAHBIL /2009/35530 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार 


वर्ष ९, अंक १६] बुधवार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ [पृष्ठे १९, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 


अनुक्रमणिका 
सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९२.-- महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७ यात पृष्ठे 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम. ...  ... we ... १-१९ 


दिनांक २५ एप्रिल २०२३ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र बिधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


सतिश वाघोले, 
सचिब (fara विधान), 

महाराष्ट्र शासन, 
fate ब न्याय विभाग. 


सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२. 


(माननीय राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक २६ एप्रिल २०२३ 
रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.) 


महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७ यात आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी अधिनियम. 


१९९७ चा ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७ यात 
नह. १८. आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौऱ्याहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम 
करण्यात येत आहे :-- 
१. या अधिनियमास, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ (सुधारणा) अधिनियम, २०२३, असे संक्षिप्त are. 
म्हणाबे. 


भाग चार-२३-९१ © 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ 


सन यी a २. महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९९७ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य १९९७ चा 
महाराष्ट्र आध्यानयम मंडळाची . महा. २८. 
क्रमांक ३८ याच्या अधिनियम ” असा केला आहे), याच्या दीर्घ शौर्षामध्ये “ राज्य मंडळाची स्थापना करण्याची ” या मजकुरानंतर, 
दीर्घ शीर्षाची “ आणि तंत्रनिकेतन किंबा संस्था ब त्यातील अभ्यास पाठ्यक्रम यांचे उक्त मंडळाशी संलग्नीकरण करण्याशी 


सुधारणा. संबंधित बाबींची ” हा मजकूर जादा दाखल करण्यात येईल. 


सन १९९७ चा ३. मुख्य अधिनियमांच्या उद्देशकेतील “ राज्य मंडळाची स्थापना करण्यासाठी ” या मजकुरानंतर, 


र्ट ie « आणि तंत्रनिकेतन किंबा संस्था ब त्यातील अभ्यास पाठ्यक्रम यांचे उक्त मंडळाशी संलग्नीकरण करण्याशी 


उद्देशकेची संबंधित बाबींसाठी ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. 
सुधारणा. 


सन १९९७ चा ४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये, 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याच्या (क) खंड (अ) च्या अगोदर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :-- 
कलम 2 ची 


सुधारणा. 


“ (अ-९) “ संलग्न संस्था ” म्हणजे मंडळाकडून संलग्नीकरणास मंजुरी देण्यात आलेली 
संस्था ; ” ; 
(ख) खंड (अ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील :- 
“ (अअऊ) *“ स्वायत्तता ” म्हणजे, पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणाशी संबंधित शैक्षणिक अध्ययनक्रम 
चालविणे आणि परीक्षा आयोजित करणे, त्या त्या विषयांसाठी पाठ्यक्रम तयार करणे आणि परीक्षा 


उत्तीर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे देणे यांसाठी परवानगी देण्यासाठी, संस्थेला प्रदान केलेला मंडळाचा 
बिशेषाधिकार आहे ; 


(अब) “ स्वायत्त संस्था ” म्हणजे, कलम ३३ अन्बये स्वायत्तता प्रदान केलेली संस्था ; ” ; 


(ग) खंड (ड) ऐबजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :- 


“ (ड) “ पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षण ” म्हणजे, पदविका किंबा पदविकोत्तर किंबा पदव्युत्तर 
पदविका किंबा प्रगत पदविका स्तरीय अभियांत्रिको किंबा तंत्रशास्त्र किंबा व्यवस्थापन शिक्षण संपादन 
करण्यासाठी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अभियांत्रिकी किंबा, यथास्थिति, तंत्रशास्त्र पदविका यांच्या 
नंतरचे असेल असे तंत्र शिक्षण किंबा मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेले कोणतेही अन्य शिक्षण. 


स्पष्टीकरण.---या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, “ तंत्र शिक्षण ” या शब्दप्रयोगामध्ये, नियामक प्राधिकरणाने 
घोषित केलेला अभियांत्रिकी, तंत्रशास्त्र, बास्तुशास्त्र, नगररचना, व्यवस्थापन, औषधनिर्माण शास्त्र आणि 
हॉटेल व्यवस्थापन ब खाद्यपेय व्यबस्था तंत्रशास्त्रामधील पदविका स्तरीय शैक्षणिक अध्ययनक्रमाचादेखील 
अंतर्भाव आहे; ”; 


(घ) खंड (ग) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :-- 


“ (गअ) “ व्यवस्थापन ” म्हणजे, ज्यांच्या व्यबस्थापनाखाली एक किंबा अधिक संस्था चालविण्यात 
येत आहेत आणि ज्यांना मंडळाचे विशेषाधिकार प्रदान केले आहेत, अशा महाराष्ट्र सार्वजनिक १९५० चा 
PRS अधिनियमान्वये नोंदणी करण्यात आलेल्या कोणत्याही विश्वस्त मंडळाचे किंबा 
सोसायटी नोंदणी अधिनियम, १८६० अन्बये नोंदणी करण्यात आलेल्या, कोणत्याही संस्थेचे किंबा कंपनी १८६” चा 
अधिनियम, २०१३ याच्या कलम ८ अन्बये नोंदणी करण्यात आलेल्या कंपनीचे, विश्‍्बस्त किंबा 
व्यवस्थापन किंबा नियामक मंडळ,--मग त्याला कोणत्याही ASA संबोधण्यात येबो ; ” ; शट. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ 


(ड) खंड (जे) मध्ये, “ तीन प्रदेशांतील ” या मजकुराऐबजी “ प्रदेशांतील ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 


(च) खंड (जे) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :- 


“ (जे-अ) “ प्रादेशिक कार्यालय ” म्हणजे, संबंधित प्रदेशाकरिता राज्य शासनाने स्थापन केलेले 
एक कार्यालय; ” ; 


(छ) खंड (के) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :-- 


“ (केअ) “ नियामक प्राधिकरण ” म्हणजे, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंबा तदन्बये स्थापन 
केलेले असे कोणतेही प्राधिकरण किंबा निकाय ज्यांची, पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षण संस्था किंबा 
पाठ्यक्रम सुरू करण्यासाठी, मान्यता आवश्यक आहे आणि ज्याला, तत्संबंधित बाबींचे नियमन 
करण्यासाठी प्राधिकत केले आहे आणि त्यात मंडळाचा अंतर्भाब आहे; ” . 


५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-- 


“war अध्यापन, संशोधन, विस्तार ब सेवा aight ज्ञान ब सामंजस्य यांचा प्रसार, निर्मिती ब 
जपणूक करणे, ही मंडळाची सर्वसाधारण उदिष्टे असतील आणि बिशेषतः ही उद्दिष्टे, पुढीलप्रमाणे 
असतील,-- 


(१) पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षण कार्यक्रमांचा विकास करण्याकरिता पर्यवेक्षण करणे, संनियंत्रण 
करणे, नियमन करणे ब योगदान देणे ; 


(२) मंडळ निर्धारित करील अशा शतींना अधीन राहून, परीक्षांचे आयोजन करणे आणि पदविका 
ब इतर शैक्षणिक बिशेषोपाध्या ब उपाध्या प्रदान करणे, आणि विहित रीतीने अशा कोणत्याही पदविका 
किंबा इतर शैक्षणिक विशेषोपाध्या किंबा उपाध्या काढून घेणे किंबा रद्द करणे ; 


(३) सूचना, प्रशिक्षण, संशोधन, विकास ब fae आणि मंडळास योग्य वाटतील अशी 
इतर साधने यांद्वारे पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणाच्या विकासासाठी सुनिधा पुरक्षिणे ब संधी उपलब्ध 
करून देणे ; 


(४) दौर्घकालीन आवश्यकतांशी सुसंगत असणारा आणि अपेक्षित परिवर्तने ब बिकास यांना 
प्रतिसाद देणारा आणि समाजाच्या विद्यमान गरजांशी सुसंबद्ध असणारा पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणाचा 
कार्यक्रम तयार करणे ब त्याची अंमलबजावणी करणे ; 


(५) पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणामध्ये ज्ञानाच्या अभिवृद्धीना चालना देणे आणि समाजाच्या 
उध्दारासाठी त्याचा प्रसार करणे ; 


(६) एकौोकडे शैक्षणिक संस्था ब संशोधक समुदाय आणि दुसरीकडे उद्योग ब शासकीय 
नियोक्ता यांच्यामध्ये सहकार्य ब कल्पनांचे आदानप्रदान करण्यासाठी व विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकतेचे 
प्रचालन करण्यासाठी एक केंद्र म्हणून सेबा बजावणे ; 


(७) अध्ययनशील समाजासाठी पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणाच्या सुविधांचे समन्यायी वितरण 
आणि आधुनिक संपर्क माध्यमे ब तंत्रज्ञान यांच्या उचित बापरासह पदविका शैक्षणिक जाळे बिकसित 
करण्यासाठी, त्याचे प्रचालन करणे ; 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ मध्ये 
कलम ४अ 
समाविष्ट करणे. 


मंडळाची उद्दिष्टे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ 


(८) कार्यक्षम ब संबेदनशील प्रशासन, शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन यांची तरतूद करणे आणि 
अध्यापन, संशोधन ब विस्तार व्यवस्थेचा विकास करणे ; 


(९) विद्याविषयक उपक्रम ब सहयोगी अध्ययनक्रम यांच्याद्वारे आर्थिक स्वबयं-निर्भरता निर्माण 
करणे ; 


(१०) विविध राज्य प्राधिकरणे ब संस्था यांच्यामध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे परस्परसंबाद ब 
समन्बय साधण्यास प्रोत्साहन देणे ; 


(११) विद्यार्थ्यांशी संबंधित सर्ब शैक्षणिक आणि इतर बाबींमध्ये एकमेब मार्गदर्शक निकष म्हणून 
स्पर्धात्मक गुणवत्तेला आणि उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काटेकोर प्रयत्न करणे ; 


(१२) उद्योगाच्या गरजा भागविण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानामध्ये अभिवृद्धीचा समाबेश करण्यासाठी 
अभ्यासक्रम विकसित किंबा सुधारित करणे ; 


(१३) शिक्षणक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची योजना तयार करणे आणि आवश्यक अध्ययन 
संसाधने विकसित करणे ब अध्यापकांना समुचित प्रशिक्षण देणे ; 


(१४) शैक्षणिक अभ्यासक्रम, इतर उपक्रम राबविणे आणि अध्यापन ब संशोधन करणे आणि 
दर्जेदार निरंतर अभ्यासक्रम प्रस्तावित करणे ; 


(१५) पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणात आणि त्यांच्या आंतर-विद्याशाखीय अभ्यासक्रमांत अध्ययन, 
अध्यापन, क्षमता ब कौशल्ये विकासाची तरतूद करणे ; 


(१६) तंत्र शिक्षणाकरिता सूचना, अध्यापन ब प्रशिक्षण देणे आणि संशोधनासाठी तरतुदी करणे ; 


(१७) पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षणाचे बळकटीकरण करण्यासाठी ब नबोपक्रमांसाठी उत्कृष्टता 
केंद्रे निर्माण करणे; 


(१८) नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोनांसह नबीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम ब 
पाठ्यक्रम सुरू करणे ; 


(१९) सर्जनशीलता आणि उद्योजकता विकसित करण्यासाठी आणि त्याची जोपासना करण्यासाठी 
शेक्षणिक संरचनेमध्ये सहजता निर्माण करणे, अध्ययनाच्या कालमर्यादा आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन 
प्रक्रियांसाठी नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोन स्थापित करणे ; 


(२०) विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये किंबा उद्योगाच्या गरजांमध्ये निरंतर शेक्षणिक कार्यक्रम आयोजित 
करण्यासाठी संस्थांना प्रोत्साहन देणे किंबा मार्गदर्शन करणे ; 


(२१) कोणतीही मालमत्ता, हितसंबंध किंबा त्याच्याशी संबंधित हक्क संपादन करणे, धारण 
करणे, हस्तांतरण करणे आणि निकालात काढणे आणि परिणामकारक कार्यशीलतेसाठी त्याची व्यबस्था 
पाहणे ब त्याच्याशी संबंधित कार्यबाही करणे ; आणि 


(२२) देशातील किंबा देशाबाहेरील संलग्न संस्था, परीक्षा मंडळे, विद्यापीठे, शासकीय शैक्षणिक 
मंडळे, संचालनालये आणि शासकोय विभाग इत्यादींसाठी तसेच तंत्र शिक्षण उपक्रमांच्या उन्नतीसाठी 
सल्लागार, संलग्नता आणि आधार Gor पुरविणे ब संपादित करणे. ”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ & 


६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ मधील, पोट-कलम (2) मध्ये,-- सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
(क) खंड (अ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :- क्रमांक ३८ याच्या 
कलम ५ ची 
“ (अ-१) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, सदस्य ; ”. सुधारणा. 


(ख) खंड (ब) मध्ये, “ संचालक ” या मजकुराऐवजी, “ सचिव ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल ; 


(ग) खंड (क) मध्ये, 
(एक) “at अ-पदसिद्ध सदस्य ” या शोीर्षाखालील,-- 


(१) उप-खंड (तीन) बगळण्यात येईल ; 


(२) उपखंड (पाच) मधील, “ मनुष्यबळ बिकास मंत्रालय ” या मजकुराऐबजी, “ शिक्षण 
मंत्रालय ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(दोन) “at ब-नामनिर्देशित सदस्य ” या शीर्षाखालील,-- 


(१) उप-खंड (चार) वगळण्यात येईल ; 


(२) उप-खंड (पाच) ऐबजी, पुढील उपखंड दाखल करण्यात येईल :-- 


“ (पाच) शासनाने, तंत्र शिक्षणाशी संबंधित नोंदणीकृत औद्योगिक संघ किंबा व्याबसायिक 
संस्था यांच्या पदाधिकाऱ्यांमधून त्यांनी शिफारस केलेल्या पदाधिकाऱ्यांमधून, नामनिर्दीशत कराबयाचे 


सहा सदस्य: ”. 
७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ मधील, पोट-कलम (१) मधील “किंबा त्याच्याशी समतुल्य पदाचा” सन १९९७ चा 
हा मजकूर बगळण्यात यईल. महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमाक ३८ याच्या 
कलम & ot 
सुधारणा. 
८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २० मध्ये,-- सन १९९७ चा 


rar, “i महाराष्ट्र अधिनियम 
(क) पोट-कलम (२) मधील “अध्यक्षाच्या” या मजकुराऐबजी, “संचालकाच्या” हा मजकूर दाखल क्रमांक ३८ याच्या 


करण्यात येईल ; कलम २० ची 
सुधारणा. 


(ख) पोट-कलम (७) नंतर, पुढील पोट-कलमे जादा दाखल करण्यात येतील :-- 


“(८) सचिव, मंडळाचा अभिलेख, सामायिक मोहोर आणि अशा इतर मालमत्ता यांचा अभिरक्षक 
असेल. 


(९) सचिव, या अधिनियमान्बये तयार केलेल्या उपविधींचे ब बिनियमांचे निदेशपुस्तक, वेळोवेळी, 


तयार करील ब अद्ययावत करील. 


(१०) सचिव, बिहित करण्यात येतील अशा इतर अधिकारांचा बापर करील ब अशी इतर 
कर्तव्ये पार पाडील. 


(११) सचिवास, प्राधिकरणांच्या ब त्यांच्या समित्यांच्या निर्णयांना अधीन राहून, मंडळाच्या 
वतीने करार करण्याचा, दस्तऐबजांबर स्वाक्षरी करण्याचा ब अभिलेख अधिप्रमाणित करण्याचा अधिकार 
असेल.”. 


भाग चार-२३-२ 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याच्या 
कलम २२ ची 
सुधारणा. 


सन १९९७ चा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ 


९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २२ मध्ये, - 


(क) खंड (ज्ञज) मधील, उपखंड (तीन) वगळण्यात येईल ; 


(ख) खंड (ज्ञम) नंतर, पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल :-- 


“ (ज्ञन) शासकोय तंत्र निकेतनची मागील कामगिरी विचारात घेऊन, अशा संस्थेची आदर्श तंत्रनिकेतन 
किंबा उत्कृष्टता केंद्र म्हणून श्रेणीबाढ करणे. ” . 


१०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २३ मधील, पोट-कलम (१) नंतर, पुढील पोट-कलमे समाविष्ट करण्यात 


महाराष्ट्र अधिनियम येतील :-- 


क्रमांक ३८ याच्या 
कलम २३ ची 
सुधारणा. 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ यामध्ये 
कलम २४अ 
समाविष्ट करणे. 
फी निश्‍चिती 
समिती. 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याच्या 
कलम २५ ची 
सुधारणा. 


“ (१अ) संचालक, शासनाद्वारे ब नियामक परिषदेद्वारे दिलेल्या निदेशांचे काटेकोरपणे पालन केले 
जात आहे किंबा, यथार्स्थिते, अंमलबजावणी केली जात आहे, याची सुनिश्‍चिती करील. 


(शब) जेव्हा कोणतीही बाब, विनियम किंबा उपविधी यांद्रारे बिनियमित करावयाची असेल, परंतु 
त्याबाबतीत कोणतेही विनियम किंबा उपविधी केलेले नसतील, तेव्हा संचालक, त्यास आवश्यक बाटतील 
असे निदेश देऊन ती बाब, त्या वेळेपुरती बरिनियमित करू शकेल, आणि त्यानंतर शक्‍य तितक्‍या लवकर, 
पुढील बैठकीत, मान्यतेसाठी मंडळापुढे ठेबील : 


परंतु, असे निदेश, ते दिल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत, विनियम किंबा, यथास्थिति, उपविधी यात 
रुपांतरित करणे आवश्यक असेल, असे करण्यात कसूर केल्यास, असे निदेश आपोआप व्यपगत होतील, 
परंतु त्याद्वारे केलेल्या कार्यबाहीबर परिणाम होणार नाही. 


(शक) पोट-कलमे (१) ब (१३) अन्बये अभिप्रेत असलेल्या कर्तव्यांच्या प्रयोजनार्थ, संचालकास 
त्याची अशी कर्तव्ये पार पाडण्याचे अधिकार, सचिबाला किंबा त्याला योग्य बाटेल अशा इतर अधिकाऱ्यास 
सोपबिता येतील.?. 


११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २४ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-- 


“ २४अ. (१) राज्य शासन आदेशाद्वारे, विनाअनुदानित खाजगी तंत्रनिकेतन किंबा मंडळाशी संलग्न 
संस्था यांद्रारे चालविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक पदविका स्तरीय तंत्र शिक्षण देण्याचा प्रत्यक्ष खर्च ठरविण्यासाठी, 
एक फौ निश्‍चिती समिती घटित करील. शासन, अशा आदेशामध्ये फो निश्‍चिती समितीचा अध्यक्ष ब 
सदस्य यांच्या नित्तलब्धी ब इतर देय भत्ते, पदाबधी ब सेवेच्या शती बिनिर्दिष्ट करील. 


(२) महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्याबसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश ब शुल्क यांचे विनियमन) 
अधिनियम, २०१५ याच्या कलमे १३, १४ ब १५ मध्ये तरतूद केलेली शुल्क नियामक प्राधिकरणाची कार्ये, 
अधिकार ब कार्यपद्धती, शुल्क नियामक प्राधिकरणाने अनुसराबयाची कार्यपद्धती आणि शुल्क संरचनेचे 
निर्धारण करण्यासाठीचे घटक, पोट-कलम (१) अन्बये घटित केलेल्या फो निश्‍चिती समितीद्वारे असे प्रत्येक 
शिक्षण देण्याचा बास्तब खर्च ठरविताना, योग्य त्या फेरफारांसह, अनुसरण्यात येतील.”. 


१२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २५ मधील,-- 
(क) पोट-कलम (१) मधील,-- 


(एक) खंड (फ) मधील, “मंडळाने” या मजकुराऐवजी, “मंडळाने ब नियामक प्राधिकरणाने” 
हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(दोन) खंड (ह) मधील, “अध्यक्ष” या मजकुराऐवजी, “मंडळाचा संचालक” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 


२०९५ चा 
महा. २९८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ ७ 


(तीन) खंड (आय) मधील, “मंडळाच्या” या मजकुराऐवजी, “शासनाच्या ब समुचित नियामक 
प्राधिकरणाच्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(चार) खंड (ज) मधील, “मंडळाच्या” या मजकुराऐबजी, “शासनाच्या ब नियामक प्राधिकरणाच्या” 


हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(ख) पोट-कलम (२) ऐबजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :-- 


« (२) दुसऱ्या प्राधिकरणाचा, मंडळाचा किंबा विद्यापीठाचा भाग असलेल्या संस्थेचे संलग्नीकरण, 
त्या प्राधिकरणाकडून, मंडळाकडून किंबा निद्यापीठाकडून “ ना हरकत प्रमाणपत्र ” मिळाल्याशिवाय 
केले जाणार नाही : 


परंतु, मंडळाकडून किंबा महाराष्ट्र शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपाचे वित्तीय सहाय्य मिळाबे, 
असा दाबा, अशा संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून केला जाणार नाही आणि मंडळ किंबा 
महाराष्ट्र शासन, अशा विद्यार्थ्यांना कोणतेही fata सहाय्य देण्यास उत्तरदायी असणार नाही.” 


१३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २६ मधील,-- सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
(क) पोट-कलम (३) Cast, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :-- क्रमांक ३८ याच्या 


कलम २९६ चौ 
“ (३) नवीन संस्था सुरू करण्यासाठी परवानगी मागणारे व्यवस्थापन, प्रत्येक शेक्षणिक वर्षासाठी सुधारणा. 


मंडळाद्वारे घोषित केलेल्या शेक्षणिक वेळापत्रकानुसार मंडळाच्या सचिबाकडे विहित नमुन्यात अर्ज 
करील.” ; 


(ख) पोट-कलम (४) मधील, “ त्या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्याच्या शेबटच्या दिबशी किंबा 
त्यापूर्बी AT मजकुराऐबजी, “ उक्त वेळापत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे अर्ज सादर करण्याच्या शेबटच्या 


दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(ग) पोट-कलम (५) ऐबजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :-- 


« (५) मंडळाने शिफारस केलेल्या अर्जांपैकी, राज्य शासनास, मंडळाकडून अशी शिफारस 
प्रापत झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत नबीन संस्था सुरू करण्यासाठी परवानगी मागणाऱ्या 
व्यवस्थापनाची योग्यता, तंत्र शिक्षणाच्या परिसंस्थांच्या ठिकाणासंबंधातील राज्यस्तरीय अग्रक्रम आणि 
राज्य आणि केंद्र सरकारची धोरणे विचारात घेऊन, त्याच्या निरपवाद स्नेच्छानिर्णयानुसार योग्य ब 
उचित वाटेल त्याप्रमाणे अशा संस्थांना, परबानगी देता येईल. राज्य शासनाकडून मंडळाला, अशा 
मान्यतेविषयी कळविण्यात येईल. शेक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभानंतर दिलेल्या मान्यता ह्या, मंडळाकडून 
केबळ त्यानंतरच्या शैक्षिणक वर्षात अंमलात आणल्या जातील : 


परंतु, अपबादात्मक परिस्थितीमध्ये ब कारणे लेखी नमूद करून, तंत्र शिक्षणाच्या नबीन 
संस्था सुरू करण्यासाठी, मंडळाने शिफारस न केलेल्या कोणत्याही अर्जास, शासनाकडून मान्यता 
देता येईल. ” ; 


(घ) पोट-कलम (५) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :-- 


“ (५अ) या कलमामध्ये बिनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती, नबीन पाठ्यक्रम, जादा निद्याशाखा, 
नवीन विषय, जादा तुकड्या सुरू करणे, नाबात बदल आणि ठिकाणात बदल अशा परबानगीकरिता 
योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात येईल.” 


भाग चार-२३-२अ 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याच्या 
कलम २७ ची 
सुधारणा. 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याच्या 
कलम ३२ ची 
सुधारणा. 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याच्या 
कलम ३३ ची 
सुधारणा. 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याच्या 
कलम ३४ ची 
सुधारणा. 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ मध्ये 
कलम ३४अ 
समाविष्ट करणे. 


स्वायत्त दर्जा काढून 
घेणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ 


१४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २७ मध्ये,-- 


(क) पोट-कलम (१) मधील, © कलम २६ अन्बये शासनाकडून परबानगी मिळाल्यानंतर ” या 
मजकुरानंतर, “ शासनाकडून परवानगी मिळाल्यानंतत आणि आवश्यक असेल तेथे नियामक प्राधिकरणाच्या 
मान्यतेनंतर, ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ; 


(ख) पोट-कलम (५) वगळण्यात येईल. 


१५. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३२ मध्ये,-- 


(क) पोट-कलम (२) मधील, “ तीस दिवसांपेक्षा ” या मजकुराऐबजी, “ पंधरा दिवसांपेक्षा ” हा 
मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


(ख) पोट-कलम (४) ऐबजी, पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :-- 

« (४) मंडळ, संस्थेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन, शासनाकडे, 
संलग्नतेच्या निलंबनाची कार्यवाही किंबा संलग्नता काढून घेणे किंबा या बाबतीत करावयाच्या इतर 
कोणत्याही योग्य कार्यबाहीची (दंडाची शिक्षा लादण्यासह) शिफारस करील आणि त्यांनतर शासन, त्या 
शिफारशींची अंमलबजावणी करील.”. 


१६. मुख्य अधिनियमाच्या, कलम ३३ मधील, पोट-कलम (३) मध्ये, “ प्रमाणकानुसार Boer अस्तित्वात 
आहेत ” या मजकुरानंतर, “ संस्थेने किमान आवश्यक अधिस्वीकृती मिळविली आहे आणि त्यांच्याकडे पुरेशी 
आर्थिक क्षमता आहे ” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल. 


१७. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३४ मधील, पोट-कलम (४) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात 
येईल :-- 


“ (va) स्वायत्त दर्जा प्राप्त झालेली संस्था मूल्यांकन करील, निकाल घोषित करील 
आणि वेगबेगळ्या अध्ययनक्रमांसाठी संयुक्‍त-प्रमाणपत्र किंबा पदविका देण्याकरिता मंडळाला शिफारस 
करील.” 


१८. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३४ नंतर, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :-- 


« ३४अ. (2) मंडळ, तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर किंबा स्वाधिकारे चौकशी केल्यानंतर, स्वायत्त 
दर्जा प्रदान केलेल्या संस्था कलमे ३३ ब ३४ मधील तरतुदींचे अनुपालन करण्यात कसूर करीत 
असल्याची खात्री पटल्यास, ते, संस्थेचा स्वायत्त दर्जा काढून घेण्याची शासनास शिफारस करेल: 


परंतु, संस्थेला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय, मंडळ, संस्थेचा स्वायत्त दर्जा 
काढून घेण्याची शिफारस शासनास, करणार नाही. 

(२) मंडळाकडून, संस्थेचा स्वायत्त दर्जा काढून घेण्याची शिफारस प्राप्त झाल्याबर, 
शासन, अशा संस्थेचा स्वायत्त दर्जा काढून घेईल. या बाबतीत शासनाचा निर्णय हा अंतिम आणि 
बंधनकारक असेल. ” . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ 


१९. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ ऐबजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :- 


“< ३५. (१) शासनाच्या आणि संस्था सुरू करण्यासाठी परवानगी देणाऱ्या इतर नियामक प्राधिकरणाच्या, 
पूर्बपरबानगीखेरीज संस्थेच्या व्यवस्थापनाला, संस्था बंद करण्याची अनुमती देण्यात येणार नाही. 


(२) संस्था बंद करू इच्छिणारे व्यवस्थापन, मंडळाकडून, किंबा, यथास्थिति, उचित नियामक 
प्राधिकरणाकडून, घोषित केलेल्या वेळापत्रकानुसार, संस्था बंद करण्यासंबंधीची सर्ब कारणे नमूद करून 
आणि इमारती ब साधनसामग्री यांच्या रूपात असलेल्या मत्ता, त्यांची मूळ किंमत, प्रचलित बाजार मूल्य 
आणि त्यास शासनाकडून किंबा सार्वजनिक वित्त पुरबठा अभिकरणाकडून त्यावेळेपर्यंत मिळालेली अनुदाने, 
यांचा निर्देश करून मंडळाकडे, अर्ज करील : 


परंतु, विनाअनुदानित संस्थेचे व्यवस्थापन, संस्था बंद करण्यातून निर्माण होणारे दायित्व, शिक्षक ब 
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देय बित्तलब्धींसह, has अशा संस्थेच्या व्यबस्थापनाचेच असेल, अशी हमी 
शपथपत्राबर देईल. 


(३) असा अर्ज मिळाल्याबर ती संस्था बंद करण्यास परबानगी देण्यात याबी किंबा कसे याचे मूल्यमापन 
करण्यासाठी ब ते ठरविण्यासाठी मंडळ त्याला योग्य बाटेल अशी चौकशी करण्याची व्यबस्था करील : 


परंतु, व्यवस्थापनाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय, मंडळाकडून संस्था बंद करण्याचा 
असा अर्ज फेटाळण्यात येणार नाही. 


(४) मंडळाने संस्था बंद करण्याची शिफारस करण्याचे ठरविल्यास ते, शासन किंबा इतर सार्वजनिक 
fort पुरवठा संस्था यांच्याकडून पुरविण्यात आलेल्या निधींचा बापर करून निर्माण करण्यात आलेल्या 
शासनाकडे हस्तांतरित कराबयाच्या मत्तांचा अहञाल तयार करेल आणि तो शासनाला ब जेथे आबश्यक 
असेल तेथे नियामक प्राधिकरणालादेखील सादर करील. 


(५) मंडळाने, संस्था बंद करण्याची शिफारस केली असेल आणि संस्था सुरू करण्यासाठी ज्या 
नियामक प्राधिकरणाने परबानगी दिली आहे त्या नियामक प्राधिकरणाकडून संस्था बंद करण्यासाठी Yet 
परबानगी मिळाली असेल तर, शासनास, ती बंद करण्याचे आदेश देता येतील. 


(६) पोट-कलमे (९) ते (५) मध्ये दिलेली कार्यपद्धती ही, मंडळाला संलग्न असलेला पाठ्यक्रम 
किंबा अध्ययनक्रम बंद करण्यासाठी योग्य त्या फेरफारांसह लागू करण्यात येईल.”. 


२०. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३५ नंतर, पुढील कलमे समाविष्ट करण्यात येतील :--- 


« ३५अ. (१) संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या बदलाकरिता किंबा हस्तांतरणाकरिता शासनाची परबानगी 
मागणारे व्यवस्थापन, मंडळाने किंबा, यथार्स्थिति, नियामक प्राधिकरणाने, घोषित केलेल्या बेळापत्रकानुसार 
मंडळाच्या सचिबाला, मंडळाद्वारे किंबा, यथास्थिति, नियामक प्राधिकरणाद्वारे विहित करण्यात आलेल्या 
नमुन्याप्रमाणे अर्ज करील. 

(२) बेळापत्रकामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत प्राप्त झालेल्या अशा सर्व अर्जांची मंडळाकडून 
छाननी करण्यात येईल आणि ते उक्त वबेळापत्रकामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, शासनाला ब जेथे 
आवश्यक असेल तेथे नियामक प्राधिकरणाला देखील पाठविण्यात येतील. 

(३) शासनास, परवानगी मागणाऱ्या व्यवस्थापनाची योग्यता बरिचारात घेऊन, त्याच्या पूर्ण 
स्वेच्छाधिकारामध्ये त्यास योग्य ब उचित बाटतील अशा संस्थांना परबानगी देता येईल.”. 


९ 


सन १९९७ च्या 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याचे 
कलम ३५ बदली 
दाखल करणे. 


संस्था बंद करणे. 


सन १९९७ TT 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ यात 
कलम ३५अ 
समाविष्ट करणे. 
संस्थेच्या 
व्यवस्थापनातील 
बदल किंबा 
हस्तांतरण. 


Yo 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याच्या 
कलम ३७ ची 
सुधारणा. 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याचे 
कलम ३८ बदली 
दाखल करणे. 


निधीचा कापर. 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याच्या 
कलम ४६ ची 
सुधारणा. 


सन १९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३८ याच्या 
कलम ४७ ची 
सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ 


२१. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३७ मधील, पोट-कलम (३) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल 


करण्यात येईल :-- 


“- (४) मंडळाला, विशिष्ट उद्दिष्टांकरेता जसे को, विद्यार्थी विकास कार्यक्रम, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, 
प्रकल्प स्पर्धा, नबोपक्रम ब नबसंशोधन उपक्रम, पायाभूत विकास सुविधा, कर्मचारी बेतन संरक्षण निधी 
आणि कौशल्य केंद्र ब उत्कृष्टता केंद्र यांची स्थापना ब विकास किंबा कोणत्याही अन्य SEHR चालू 
वर्षातील निधीमधून किंबा मागील वर्षाच्या संचित शिलकोमधून निधी राखून ठेवणे, सुरू ठेवण्याचा किंबा 
नव्याने राखून ठेवण्याचा अधिकार असेल.”. 


२२. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३८ ऐबजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :-- 


“36. (१) या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अधीनतेने, मंडळाच्या निधीचा बापर, या अधिनियमात 
बिनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींशी संबधित आकार ब शुल्कांचे प्रदान करण्यासाठी आणि या अधिनियमाद्वारे किंबा 
तदन्बये अधिकार प्रदान करण्यात आले असतील किंबा कर्तव्ये सोपविण्यात आली असतील अशा इतर 
कोणत्याही प्रयोजनांसाठी, करता येईल. 


(२) कलम ३७ च्या पोट-कलम (2) मध्ये निदिष्ट केलेल्या निधीतील जमा ब संचित विचारात 
घेतल्यानंतर, निधीमधील संचित शिलकोचा भाग, नियामक परिषदेच्या पूर्ब मंजुरीने, पुढील सर्ब किंबा कोणत्याही 


प्रयोजनांकरिता, बेळोबेळी, मंडळाला बापरता येईल :-- 


(एक) मंडळाच्या मालमत्तांचा बिकास करणे आणि मंडळाच्या प्रयोजनांसाठी जंगम ब स्थाबर 
मालमत्ता संपादित करणे ; 


(दोन) मंडळासाठी इमारतींचे बांधकाम करणे ; 


(तीन) आदर्श तंत्रनिकेतन किंबा उत्कृष्टता केंद्र म्हणून शासकोय तंत्रनिकेतनचे व्यवस्थापन करणे 
अथबा शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील निर्दिष्ट प्रयोगशाळांची दर्जाबाढ करणे : 


परंतु, उपरोक्‍त प्रयोजनासाठी कोणत्याही वित्तीय बर्षामधील निधींचा बापर, पूर्बवर्ती वित्तीय बर्षाच्या 
अखेरीस पायाभूत निकास सुविधेसाठी राखून ठेवलेल्या निधींमधील शिलकीच्या पंचवीस टक्क्यांपेक्षा अधिक 
असणार नाही : 


परंतु आणखी असे कौ, अशा पंचबीस टक्के रकमेच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्‍कम ही, त्या 
वित्तीय बर्षात एकाच प्रकल्पाबर वापरली जाणार नाही.”. 


२३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४६ मधील, पोट-कलम (३) वगळण्यात येईल. 


२४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४७ मधील, पोट-कलम (१) बगळण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, एप्रिल २६, २०२३/वैशाख ६, शके १९४५ १९ 


२५. मुख्य अधिनियमाला जोडलेल्या अनुसूची Cast, पुढील अनुसूची दाखल करण्यात येईल :-- सन १९९९७ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक ३८ यामध्ये 
अनुसूची बदली 


“ अनुसूची दाखल करणे. 


प्रदेश 


( कलम २ (जे) पहा) 


अ. क्र. प्रदेश क्षेत्र 

g अमरावती अकोला, अमरावती, बुलढाणा, बाशीम ब यबतमाळ. 

२ छत्रपती संभाजीनगर बोड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिब, हिंगोली, जालना, लातूर, 
नांदेड ब परभणी. 

३ मुंबई मुंबई, मुंबई उपनगर, नबी मुंबई, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, 
सिंधुदूर्ग ब ठाणे. 

4 नागपूर भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर ब वर्धा. 

ष्‌ नाशिक अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार ब नाशिक. 

द पुणे कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा ब सोलापूर.. 


२६. (१) या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना, अडचणी दूर 
कोणतीही अडचण उद्भवल्यास, राज्य शासनास, प्रसंगानुरूप ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी, त्यास "याचा अधिकार. 
आवश्यक किंबा इष्ट बाटतील असे, परंतु या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या उक्त अधिनियमाच्या 
तरतुदींशी निसंगत नसतील असे निदेश, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे देता येतील : 


परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही 
आदेश काढता येणार नाही. 


(२) पोट-कलम (१) अन्वये काढण्यात आलेला कोणताही आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर, शक्‍य तितक्या 
लबकर राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात येईल. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAT 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


